राज्यातील महानगरपालिकेची हद्द वाढल्याने 
महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या ग्रामपंचायतीमधील 
कामांना मनरेगा अंतर्गत अपुर्ण असलेल्या कामांना निधी 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक-मग्रारो-२०१९/प्र.क्र.३९/मग्रारो-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:- ०८ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा:- 9) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक-मग्रारोहयो-२०१२/प्र.क्र.५५/रोहयो-१०, 
दिनांक ०३ मार्च, २०१४. 
२) शासन पत्र नियोजन विभाग क्रमांक-रोहयो-२०१५/प्र.क्र.१५९/रोहयो-८, 
दि. २१ मे, २०१५. 
३) आयुक्त नरेगा, नागपूर यांचे क्रमांक-आयुक्‍तालय/ तां.शा./०१/२०१९,दिनांक २ जानेवारी, 
२०१९ चे पत्र. 
४ शासन पत्र, नियोजन विभाग क्र.मग्रारोहयो-२०१९/प्र.क्र.३७/रोहयो-१०, 
दि. 3 जून, २०१९. 


परिपत्रक 
शासनाने राज्यात “क” वर्ग नगरपरिषद क्षेत्रात राज्य रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी 
करणेबाबत सविस्तर सूचना संदर्भाधीन दिनांक ३ मार्च, २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. 
त्यानुसार राज्यात “क” वर्ग नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात राज्य रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी 
सुरू आहे. तसेच राज्यामध्ये काही ग्रामपंचायतींचे रुपांतर नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात झालेले आहे, तर 
काही ग्रामपंचायतींचे क्षेत्र नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये समाविष्ट करण्यात आळेले आहे, अशा 
नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जी कामे सुरू 
आहेत, ती कामे राज्य रोजगार हमी योजनेत रूपांतरीत करावी व अशा कामांच्या बाबतीत काय कार्यवाही 
करावी याबाबतच्या सुचना दिनांक २१ मे, २०१५ च्या पत्रान्वये देण्यात आलेल्या आहेत. 
राज्यातील बऱ्याच महानगरपालिकेची हद्द वाढविल्यामुळे काही ग्रामपंचायती 
महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या आहेत. सदर ग्रामपंचायतीमार्फत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक व सार्वजनिक कामे घेण्यात आली असून सदर कामे अपूर्ण आहेत.सदर 
ग्रामपंचायती महानगरपालिकेत समाविष्ट झाल्या असल्याने अपूर्ण असलेल्या कामांना मग्रारोहयो अंतर्गत निधी 
देता येत नाही. या कामांवर काम केलेल्या संबंधित लाभार्थ्यांना अद्यांप निधी मिळाला नसल्याने त्यांनी निधी 
मिळण्याची शासनाकडे मागणी केली आहे. सदर ग्रामपंचायती महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट झाल्यामुळे 
संबंधित ग्रामपंचायतीमधील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यास निधी मिळण्यास अडचणी निर्माण होत असल्याचे 
शासनाच्या निदर्शनास आलेले आहे. 
उपरोक्त अडचणी विचारात घेता राज्यातील ज्या महानगरपालिकेची हद्द वाढल्याने 
महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या ग्रामपंचायतीमधील अपुर्ण असलेली कामे मनरेगाच्या निकषाप्रमाणे पूर्ण 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मग्रारो-२०१९/प्र.क्र.३९/मग्रारो-१० 


करावी तसेच san गावातील कामांना मग्रारोहयो अंतर्गत नव्याने प्रशासकीय मान्यता देण्यात येवु नये, अशा 
सूचना आयुक्‍त नरेगा, नागपूर यांना दिनांक ३ जून, २०१९ च्या पत्रान्वये देण्यात आलेल्या आहेत. 
मगांराग्रारोहयो अंतर्गत सदर निधी देता येत नसल्याने हा निधी राज्य रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 
देण्याबाबतच्या शिफारशीसह आयुक्‍त,नरेगा, नागपूर यांनी निधी मागणी प्रस्ताव शासनास सादर करणे 
आवश्यक आहे. 

त्यानुसार ग्रामपंचायतीमधील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी शासनामार्फत आयुक्त नरेगा यांनी 
मागणी केल्यानुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. आयुक्‍त नरेगा यांनी सदर निधी संबंधित 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक यांच्या मागणीनुसार तात्काळ मंजूर करून वितरित करावा. 
आयुक्त नरेगा, नागपूर यांनी सदर निधी ज्या लाभार्थ्यांनी मागणी केली आहे त्या लाभार्थ्यांच्या खात्यावर FTO 
द्वारे जमा होईल याची दक्षता घ्यावी. निधी मागणीचे जसजसे प्रस्ताव आयुक्‍त नागपूर यांचेकडून प्राप्त होतील 
त्यानुसार आयुक्‍त नरेगा, नागपूर यांना निधी वितरित करण्यात येईल. सदर निधी आयुक्त नरेगा, नागपूर यांनी 
संबंधित जिल्ह्यातील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याकरिता तात्काळ मंजूर करण्याची कार्यवाही करावी. उपरोक्त 
सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०८०६१६३६०९२९१६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Geeta GOViINd यया... 
Kulwant 


88, 
5९॥3॥४| 66edc293b4b67 12d938424a7ae707e5503caecldd58 
a1 facbcb830895c8f3739, cn=Geeta Govind Kulwant 

Date: 2019.08.08 16:25:14 +05'30' 


(गीता pada) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. आयुक्त नरेगा, नागपूर. 
२. सर्व विभागीय आयुक्त, 
३. सर्व जिल्हाधिकारी, (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळुन) 
४. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
५. सर्व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो), 
६. महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 
७. महालेखापाल-२ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 
८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
९. सहाय्यक संचालक (लेखा), रोहयो-७, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवड नस्ती, मग्रारोहयो-१० 


पृष्ठ २ पैकी २ 


